केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यात १८१ 
या टोल फ्री HAHA Chief Ministers 
Helpline बाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २४ डिसेंबर, २०२०. 

वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२, 

दिनांक १९/८/२०१४ व तदनंतरचे दि. ९/१०/२०१४ चे शुध्दिपत्रक. 
२. शासन निर्णय , महिळा व बाल विकास विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.२९०/का-२ 

दिनांक ९ मार्च, २०१७. 
३. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/का-२, दिनांक १२ जुले, २०१७. 
४. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांच्याशी SAAR, IT, मुंबई यांनी केलेला दि.८/८/२०१७ चे करारपत्र. 
५.शासन निर्णय , महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.२९०/का-२ दिनांक २७.०३.२०१८ 
६.उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.मबाविआ/मवि/का-६/85॥/१८-१९ 

/४०५६/दिनांक :निरंक 

७.शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/का-२, दिनांक २६.०६.२०१९ 
८.शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक:बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-२/दिनांक १०.०५.२०१९ 
९. शासन निर्णय , महिळा व बाळ विकास विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.२९०/का-२, दिनांक २८.०५.२०१९ 
१०. आयुक्‍त, WES व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.मबाविआपु/मवि/महिला१८१/२०२०-२१ 

/ ३९२७ दिनांक १०.११.२०२० 


प्रस्तावना :- 

संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत पुरविण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत दि. 
१९/८/२०१४ च्या आदेशान्वये राज्यात SAAR IT RESOURCES PVT. LTD. या संस्थेच्या मदतीने संकटग्रस्त 
पिडीत महिलांना २४ तास माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या “१८१” या टोल फ्री क्रमांकाच्या Chief Ministers 
Helpline सुरू करण्यास शासनाने दि. १९/८/२०१४ च्या आदेशान्वये मंजूरी दिलेली आहे. सदरची हेल्पलाईन 
SAAR IT RESOURCES PVT. L.T.D, मुंबई या संस्थेच्या मदतीने राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. 


२. सदर १८१ हेल्पलाईन सुरु ठेवण्यासाठी बीएसएनएल, मुंबई यांना दरमहा दुरध्वनी देयके अदा केली 
जातात. त्यास अनुसरुन, संदर्भ क्र. ९ शासन निर्णयान्वये माहे मे, २०१९ ते मार्च २०२० पर्यंतची देयके अदा करण्यास 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. शासन पत्र दिनांक 29.02.2020 
रोजीच्या पत्रान्वये महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने मुख्यमंत्री हेल्पलाईनमध्ये, संकटग्रस्त महिलांसाठी 
सुरू करण्यात आलेली १८१ हेल्पलाईन Merge (ASM) करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त आयुक्त महिला व बाल 
विकास, पुणे यांच्या दिनांक १०.११.२०२० रोजीच्या पत्रामध्ये नमुद बीएसएनएल, मुंबई यांना सदर हेल्पलाईनसाठी 
वापरण्यात येत आलेल्या दुरध्वनी क्रमांकाचे माहे एप्रिल २०२० पासुन ऑक्टोंबर २०२० पर्यंतची देयके एकुण 
रु. १२,०२३/-(अक्षरी रुपये बारा हजार आणि तेवीस मात्र) अदा करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/कार्या-२, 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त पार्श्वभुमीवर १८१ या टोल फ्री क्रमांकाच्या “Chief Ministers Helpline” संदर्भात 
बीएसएनएल, मुंबई यांना सदर हेल्पलाईनसाठी वापरण्यात येत आलेल्या दुरध्वनी क्रमांकाचे माहे एप्रिल २०२० 
पासुन ऑक्टोंबर २०२० पर्यंतची देयके एकुण रु. १२,०२३/-(अक्षरी रुपये बारा हजार आणि तेवीस मात्र) सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षातुन अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदरचा खर्च सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात, 2234- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, o2 
समाजकल्याण, सामाजिक आधार, ००१ संचालन व प्रशासन,(०१)(०५) जनजागृती, प्रसिद्धी, प्रशिक्षण आणि 
मुल्यमापन (२२३५-ए-९०१) योजनेअंतर्गत योजना, मागणी क्र. एक्स-१, २०-इतर प्रशासकीय खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा. 
३. याबाबत आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण, संवितरण व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 


१६.०४.२०२० व झासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक ०४.०५. २०२० अन्वये प्रशासकीय 
विभागांस दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२२४१५००५२५५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


. ee Digitally signed by Shivaji Pandurang Karwar 

S h | Vaj | Pp a n d 1 fa n g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8al c2a78fe8ffea3c 


Ka ‘wa [ 9dd01377e25f76a36, cn=Shivaji Pandurang Karwar 


Date: 2020.12.24 15:06:26 +05'30' 


(शि.पां. कारवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. सचिव, (महिला व बाल विकास) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
3. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) - मुंबई / नागपूर, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. सर्व महिळा व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
१०.व्यवस्थापक , SAAR ॥, मुंबई 
११. निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


